दिनांक ३० जून रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयातील सेवानिवृत्त 
झालेल्या / होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै 
रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन 
सेवानिवृत्तीवेतन निश्‍चित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: न्यायिक- २०२२/प्र.क्र.८४१/सेवा-५ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल इमारत, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ००१. 
तारीख: ११ डिसेंबर, २०२३ 
वाचा : 
१) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्रमांक : वेतन-२०२३/प्र.क्र.१३/सेवा-३, दि.२८.०६.२०२३ 


प्रस्तावना : 

उपरोक्‍त संदर्भ क्र. १ च्या शासन परिपत्रकान्वये दिनांक ३० जून रोजी सेवानिवृत्त झालेल्या / होणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांना लगतच्या १ जुलै रोजीची काल्पनिक वेतनवाढ विचारात घेऊन सेवानिवृत्तीवेतन निश्‍चित करण्याबाबत 
मार्गदर्शक सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. सदर सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 
कार्यालयांच्या निदर्शनास आणण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन परिपत्रक : 

वित्त विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ अन्वये दिलेल्या सूचना सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या 
अधिपत्याखालील क्षेत्रिय कार्यालयांच्या अधिकारी / कर्मचारी यांच्या बाबतीत लागू करण्यात येत आहे. सदर 
सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www-.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१२१११३१४०९६०१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by ARCHANA VILAS WALZADE 
A R C H A N A DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=PUBLIC HEALTH DEPARTMENT, 


2.5.4.20=b17094004b015083dae757656e5d24 


V | LA S 847898197ddd6b0366a9177f097ed0887a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=B4E19876AB3EEC36E3A3B9884 
41648AB87470CDFE66B14CFBE7AC9BD770485 
WA LZ A D E C1, cn=ARCHANA VILAS WALZADE 
Date: 2023.12.18 12:35:25 +05'30' 
अर्चना वालझाडे 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल मुंबई. 
२. मा.मंत्री (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 
३. प्रधान सचिव (सार्वजनिक आरोग्य) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 


शासन परिपत्रक क्रमांक: न्यायिक- २०२२/प्र.क्र.८४१/सेवा-५ 


. महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १/२, मुंबई, नागपूर 
. महालेखापाल, (लेखा अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२ मुंबई, नागपूर 
. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी 

. आयुक्त, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई, 

. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई/पुणे 

. सर्व सहसंचालक, आरोग्य सेवा 

१०. सर्व उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मंडळ 

११. सर्व सहाय्यक संचालक, आरोग्य सेवा (हि.ह व ज.रोग) 
१२. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१३. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१४.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१५. सर्व अधिक्षक, वेतन व भविष्य निर्वाह निधी पथक 

१६. वित्त विभाग (सेवा-३) मंत्रालय, मुंबई 

१७. निवड नस्ती (सेवा-५) 


Pon CM SF K 


पृष्ठ २ पैकी २ 


